राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, वांद्रे, मुंबई या 
कार्यालयाचे नामाभिधान राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.४०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा झासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.४०/प्रशासन-१ 
दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ 

प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, वांद्रे, मुंबई हे मंडळ कार्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई येथे 
स्थलांतरित करण्यात आल्याने त्याचे नामाभिधान बदलण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, वांद्रे, मुंबई हे 
मंडळ कार्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई येथे स्थानांतरित करण्यात आल्याने अधीक्षक अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, वांद्रे, मुंबई या कार्यालयाचे नामाभिधान अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग 
मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर TR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११२२१६५०५२०३१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Nisha Manohi 
f 


e 
Nisha Manohar sa 
2.5.4. lec86c69520dc99c8a73d64e830153ee031b1b9 
93, 
7 ॥ ber=78a137191efea41da17c39ba5785218ceb9161 5a2ke 
a h aj a Nn 9Yadace7540ad0ac40f348, Nisha Manohar Mahaj 


Date: 2018.11.22 17:00:52 +05'30' 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
४. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.४०/प्रशासन-१ 


६. प्र. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा-१), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता-१ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महाळेखापाळल, लेखा व अनुज्ञेयता-२ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 

१०. सर्व सह सचिव, उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. संबंधित जिल्हा कोषागार व उपकोषागार अधिकारी 

१३. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


